RNI No.MAHBIL / 2009 / 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ७ , अंक १४ ] 


मंगळवार , मे २५ , २०२१ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मे २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र कल्याण अधिकारी ( कर्तव्ये , अर्हता व सेवाशर्ती ) नियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक - एफएसी -२०१ ९ / प्र.क्र .१६८ / कामगार - ४. - महाराष्ट्र कल्याण अधिकारी ( कर्तव्ये , अर्हता व सेवाशर्ती ) नियम , १ ९ ६६ च्या नियम ३ 
च्या पोटनियम ( १ ) चा खंड ( अ ) नुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांनी चालविलेल्या एम.एस.डब्ल्यू . या 
अभ्यासक्रमातील Group E : Human Resource Management ( HRM ) हा विषय घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस उक्त पोटनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . श्री . ल . पुलकुंडवार , 

शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल - १५-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २५ , २०२१ / ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th May 2021 . 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA WELFARE OFFICERS ( DUTIES , QUALIFICATIONS AND CONDITIONS OF SERVICES ) RULES , 1966 . 

No. FAC- 2019 / C.R . 168 / Labour - 4 , - In pursuance of clause ( a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 of the 
Maharashtra Welfare Officers ( Duties , Qualifications and Conditions of Service ) Rules , 1966 , the 
Government of Maharashtra hereby recognises a degree of Master of Social Works ( with Specialization 
in Human Resource Management ) of the Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University , for the 
purposes of the said sub - rule . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


